RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No. MH /MR/ South - 346 / 2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ६ अंक २९] सोमवार , सप्टेंबर १, २०१४/ भाद्र १० , शके १९३६ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ९२ 


जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


वाचा. - (१ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय, क्र . विकाअ -२००७ / ४४० / प्र. क्र . १७४ / ०७ / ५, दिनांक २५ जुलै, २००७ 

( २) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. न्यायप्र २०१२ / प्र.क्र . २५४ / ५, दिनांक ०६ जून , २०१३ 
( ३) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र क्र .विकाअ- १११४ / ५९१ /प्र.क्र . २१०/ ५, दि. २८ ऑगस्ट, २०१४ 


क्रमांक महसूल / गृह / कावि - ४० /१४. - संदर्भाधिन शासननिर्णय, अ.क्र . (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी , अभिजीत बांगर , जिल्हादंडाधिकारी, पालघर खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील , 
१३२- नालासोपारा विधानसभा मतदार संघातील ११७ व १३३- वसई विधानसभा मतदार संघातील ५२ अशा एकूण १६९ व्यक्तींना उक्त मतदार संघ 
क्षेत्रातील विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा आदेश निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अस्तित्वात राहील. तसेच जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांस विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती वरील कालावधी 
पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात 
आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबांधित पोलीस स्टेशन किंवा तहसिलदार , वसई यांच्या कार्यालयात 
तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबांधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील. 
२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

(एक ) साक्षांकनाचे काम. - साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची 
विहित मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबात वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र 
देणे. 

३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन अथवा तहसिलदार , 
वसई कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद 
करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबांधित पोलीस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक / जिल्हादंडाधिकारी / तहसिलदार / संबांधित पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल, त्या वेळी सदर नोंदवही तात्काळ उपलबध करून देण्यात यावी . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ९२- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १, २०१४ / भाद्र १०, शके १९३६ 


४ . या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक / जिल्हादंडाधिकारी/ तहसिलदार यांनी नियुक्ती करावी . 

५ . या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबात कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे मुळ प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशाठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस 
दाखवावे . तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तव्याच्या ठिकाणी लावावा. 


अनुसूची 
१३२- नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


१ किरण विनय तिवारी 
२ नितीन प्रदिप चव्हाण 
३ विजय प्रभाकर आरेकर 
४ विकास विठ्ठल तेली 
५ नरेंद्र पंढरी पाटील 
६ संजय रमेश पडवळ 
७ अरफिन हमीद डांगे 

उषा समीर ठाकुर 
९ सुधाकर दामोदर गावड 
१० पंकज बिानीत सिंह 
११ प्रेम अजय जाधव 
१२ रोहित तुकाराम शेलार 
१३ वासुदेव धाकु गावडे 
१४ मंगेश सुरेश सिनगारे 
१५ श्रीनिवास योगेंद्र नायडु 
१६ योगेश भगवान चौधरी 
१७ तनवीर निझामुउदीन जसनक 
१८ अर्पिता अतुल सितप 
१९ जतीन प्रविण त्रिवेदी 
२० चद्रकांत मारूती शिंदे 
२१ मेहुल महेश डगली 
२२ नितीन भिमाशंकर गोपाळे 
२३ रूपाली सुनिल पाटील 
२४ गणेश रामचंद्र महाडिक 
२५ पारस नानालाल कन्हैया 


ए- ३०२ , विघ्नहर्ता अपा ., सेंट्रलपार्क, नालासोपारा (पू.) 
रूम नं .१, प्रिति संगम चाळ , नगीनदास पाडा,विरार रोड, नालासोपारा ( पू.) 
ए- ००३, बी. नं . १५९, श्रीप्रस्थ कॉम्पलेक्स , पहिजा रस्ता , नालासोपारा (प. ) 
बी -६ वाघोबा नगर , शिर्डी नगर, आचोळे , नालासोपारा ( पू. ) 
जननी वात्सल्य, शिवमंदिर रोड, मोरेगाव, विरार रोड, नालासोपारा (पू.) 
आकांक्षा कॉम्पलेक्स, ओमसाई दत्त्ता अपा., बी - ४०४, लक्ष्मीबेन छेडा मार्ग, नालासोपारा (पू. ) 
१०१ / १०२, बी अहमद झकेरिया हाउस नवायत मोहल्ला, नालासोपारा गाव , नालासोपारा (प.) 
मु . निळेगाव ठाकुर अपा ., रूम.नं . १०२, ए विंग, नालासोपारा (प. ) 
उमा निवास, निळेगाव,नालासोपारा ( प.) 
सी -६, ओमश्री साई ज्योत चाळ , लक्ष्मी कवळे नगर , तुळींज, नालासोपारा ( पू.) 
मु . आचोळे गांव, आंबेडकर नगर, नालासोपारा ( पू. ) 
बी .२, गणपत निवास चाळ, शिवमंदिर समोर मोरेगाव, नालासोपारा (पू. ) 
जे..४, सिविक सेंटर स्टेशन रोड , नालासोपारा (प.) 
रु नं .२, कोहिनुर अपा . नागेला तलाव, गाळा नगर, आचोळे रोड, नालासोपारा (पू.) 
बी -५, त्रिमुर्ती हौसिंग सोसायटी , आचोळे रोड , नालासोपारा (पू. ) 
साई प्रणाम, ए-१०२ , लक्ष्मीबेन छेडा मार्ग , नालासोपारा (प. ) 
बाकुल नगर सोसायटी, सी . २०३, शक्कर मोहल्ला, नालासोपारा ( प. ) 
ए-२- २००४, चंद्रेश हिल्स , बी . एम. सी . कॉलनी, शिर्डी नगर, आचोळे, नालासोपारा ( पू.) 
बी - १०२ , सागर प्रकाश अपा ., गाळा नगर, आचोळे , नालासोपारा (पू. ) 
सी - १० / ३०१, चंदेश हिल्स हौसिंग सोसायटी, शिर्डीनगर , नालासोपारा (पू.) 
१०२ , वंदना अपा., मजेठिया पार्क, नालासोपारा (पू. ) 
गणेश कृपा बंगला, सेक्टर ७ समोर, एव्हरसाईन सिटी, नालासोपारा (पू. ) 
प्रणजीवन नगर, सिरॉक सोसायटी, ए-४ , टाकी रोड , नालासोपारा (पू.) 
रूम नं. ५, श्रीगणेश कृपा बिल्डिंग , महेश पार्क , तुळींज रोड , नालासोपारा(पू.) 
ए-१२, किरण अपा., लिटिल प्लॉवर शाळेजवळ , समेळ पाडा, नालासोपारा (प. ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १, २०१४ / भाद्र १०, शके १९३६ 


३ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . 


पत्ता 


नाव 
( २ ) 


( ३ ) 


२६ विजय नारायण सकपाळ 
२७ विकास मुकुंद घरत 
२८ विनोदकुमार सत्यदेव तिवारी 
२९ भुषण मनोहर मोने 
३० सुभाष बाबु महादे 
३१ जयेश वालजी बगडा 
३२ चंदन वामन ठाकुर 
३३ जगतपाल विजय सिंह ठाकुर 
३४ रमेश पंढरीनाथ हाटकर 
३५ संजय नाना जाधव 
३६ तुकाराम अनंत पष्टे 
३७ स्वप्नील सुरेश पाटील 
३८ हार्दिक रविंद्र राउत 
३९ सुहास सुरेश पाटील 
४० प्रमोद भालचंद्र देशमुख 
४१ घनश्याम नरसिंह पाटील 

सौ. सुरेखाविवेक कुरकुरे 
४३ वैशाली विराग वर्तक 
४४ निलेश राजु पाटील 
४५ प्रदिप गुणा वायंगणकर 
४६ अजय वेणीलाल संघवी 
४७ अंकिता अनिल राणे 
४८ सुनिल हरिश्चंद्र चोरघे 
४९ नित्यांनद भाउ बोढेरे 
५० रिटा कनुभाई सरवैया 
५१ स्वप्नील रघुनाथ चुरी 
५२ किशोर शांताराम तरे 
५३ धनंजय भोगोद्र झा 
५४ नरेंद्र अनंत प्रभु 
५५ अनंत नारायण पाटील 
५६ अरूण रामभाउ राउत 
५७ राजेश जिवन पाटील 
५८ श्री . चंद्रशेखर वसंत महागावकर 


३०१ , साई स्नेहल, पीटर कॉम्पलेक्स , महेश पार्क, तुळींज , नालासोपारा (पू. ) 
बिलालपाडा गाव , पो . वालीव , नालासोपारा (पू.), ता . वसई 
१०८- ए, साईदरबार को - ऑ . सोसायटी , वर्तक टॉवर समोर, तुळींज , नालासोपारा ( पू.) 
ए-३, राजरत्न बिल्डिंग , राजमातानगर , आचोळे रोड, नालासोपारा (पू.) 
बी - २०२ , लक्ष्मी दर्शन बी -१, राधानगर , तुळींज , नालासोपारा (पू.) 
बी - २०१, शालीभद्र क्लासिक न्यु १०० फीट रोड, नालासोपारा (पू. ) 
रा. धनंजय स्टॉप , नालासोपारा (प.), वसई 
सी -१०१, न्यु गणेश भुवन , तुळींज रोड, नालासोपारा (पू. ) 
बी -२०७, औदुंबर सोसा., समेळपाडानाका , नालासोपारा (प. ) 
बी - २०१, निल अर्पा., सेंट्रल पार्क , नालासोपारा (पू.) 
विनायक अर्पा, १०३, चंदनसार , म्हात्रे निवास शेजारी, ता . वसई. 
ए- ३०१ , सचिन अर्पा., मनवेलपाडा रोड , विरार (पू.) 
बी -१०२, पारिजात को - ऑप . हौ. सोसायटी, गावठण, विरार (प. ) 
बी -१०१, न्यु विचार को - ऑप हौ. सो., दामोदरनगर ,विरार (प.) 
देशमुख आळी, डोंगरपाडा, विरार पश्चिम, ता. वसई 
साई भवानी, पाटील आळी, डोंगरपाडा, विरार (प. ) 
३/ २०४, चेरिश होम्स , विवा कॉलेज जवळ, विरार (प.) 
श्रीहरी बंगलो, अण्णासाहेब वर्तक मार्ग, वर्तक वॉर्ड, विरार ( प. ) 
हरकूनिवास , वर्तक रोड, कोलवाडी , डोंगरपाडा , विरार (प. ) 
१/ १०६, एकविरा दर्शन को . हौ . सो , मनवेल पाडा रोड, विरार (पू. ) 
अ - १०३, खुशाल अपा ., विराटनगर , पी. पी. मार्ग, विरार (प. ) 
ए- १०२, औदुंबर श्री गुरूदत्तनगर, फूलपाडा रोड , विरार (पू.) 
आकांक्षा बंगला, द्वारकानगरीजवळ , फूलपाडा रोड , विरार (पू.) 
काशिदर्शन बिल्डिंग , सिद्धटेक सोसायटीजवळ, फूलपाडा रोड , विरार (पू.) 
बी - २१, श्रीकृष्ण विहार, राम मंदिर रोड , एम. बी. इस्टेट, विरार (प .) 
ए- ३०२, शिवगीरी बिल्डिंग, गिरीविहार कॉ . मनवेल पाडा, विरार ( पू. ) 
मु . पो . खानिवडे, ता . वसई, जि . ठाणे 
बी - ४०४, एकदंत बिल्डिंग, गुरूदत्तानगर , फूलपाडा रोड, विरार (पू. ) 
१०८ , श्री विजयारश्मीनगर, विरार (प. ) 
बी - ४०४ , अविनाश अर्पा, चंदनसार , विरार ( पू.) 

ओमकार बंगला , वावटेवाडी , फूलपाडा रोड , विरार (पू.) 
मु . शिरगाव, पो. चंदनसार, विरार (पू.), ता. वसई 
बी / २१५ , दिवान पार्क , को - ऑ. हौ . सो.लि ., विशालनगर अंबाडी रोड , वसई (प. ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ९२-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १, २०१४ / भाद्र १०, शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


नाव 


पत्ता 


अ . क्र . 
__ (१ ) ( २) । 

( ३ ) 
५९ श्री . मोहन मडप्पा देसाई १/ ए, कामवन , वसंत करीश्मा कॉम्लेक्स समोर, अंबाडी रोड, वसई (प. ) 
६० श्री . जगदीश सखाराम वनमाळी “ संस्कृती " पेट्रोल पंपासमोर , माणिकपूर , वसई रोड (प.), ता. वसई . 
६१ श्री . अल्पेश नाथाभाई हडीया रू . नं . ४ , मेरी हाउस , कैलास भवन बिल्डिंगजवळ, मणिकपूर , दिवाणमान , वसई रोड (प. ) 
६२ श्री. विजय दामोदर वर्तक बी / ६, लवानकुश, शास्त्रीनगर , सिद्धिविनायक मंदिराजवळ, वसई रोड (प. ) 
६३ विजय अनंत सामंत 

२०२ / ए, चंचल टॉवर, जी . जे. शाळेसमोर, आनंदनगर, वसई रोड (प. ) 
६४ श्री. उमेश सुबेदार सिंह रू.नं .-१, अन्ना मारिया बिल्डिंग , गुजराती शाळेसमोर, माणिकपूर , वसई रोड (प. ) 
६५ निकेश वसंत वर्तक 

मु .पो . हनुमान आळी, उमेळ, वसई रोड , ता. वसई 
६६ हेमांग मनसुखलाल शाह सी -६०१ , नेमीनाथ पार्क , १०० फूट रोड , वसई रोड (प.) 
६७ सौ . मनिषा मनोहर जाधव १०३, न्यु आशीर्वाद शास्त्रीनगर , वर्तक कॉलेजच्या मागे, वसई रोड ( प. ) 
६८ श्री . फ्रान्सिस पी . डी . ५०५ , ओपल रिया राजहंस कॉम्पलेक्स , स्टेला, वसई रोड (प.), वसई 
६९ श्री . फ्रान्सिस मरियान नुनीस अलंकार , सेंट अगस्टीननगर , स्टेला, बहामपूर, वसई रोड ( प. ) 
७० सौ . रीतीका विजय गोयल ४, पायस अर्पा, डेरिल व्हिला मागे, मेरी व्हिला , माणिकपूर चर्च रोड , वसई रोड ( प.), 
७१ श्री. प्रदीपसिंग करसिंग रावत सी -२९० , धुरी सदन को - ऑप. हौ . सो. लि ., विद्या मंदिर मार्ग, अंबाडी रोड, वसई रोड (प. ) 
७२ श्री . रॉनल्ड विल्यम आंचन प्रभूकृपानगर , सी -०७, स्टेला, वसई रोड (प. ) 
७३ श्री . के. टी . दामोदरन 

ए/ ३०४, गॅलेक्सी , अग्रवाल टाऊनशीप , बाभोळा , वसई (प. ) 
७४ श्री . राजप्पन पी . के . 

बी - २०७, कृतीका , न्यु नवयुग नगर, दिवानमान, वसई रोड (प.) 
श्री . उदय प्रभाकर थरवळ सी- ४६, लँडमार्क को - ऑप. हौ . सो . लि ., आनंदनगर , वसई रोड (प.) 
७६ श्री . रैना अशोक काशिनाथ सी - ४६, लँडमार्क को - ऑप. हौ . सो. लि ., आनंदनगर, वसई रोड (प. ) 
७७ श्री . प्रविण नारायण कोरे बी - ३०३, कमल को - ऑप. हौ . सो . लि . सेक्टर नं . २, वसंत नगरी, वसई (पू. ) 
७८ श्री. सुधीर अनंत कदम आशा हाऊस, रूम नं . १, नौपाडा, माणिकपूर, वसई रोड (प. ) 
७९ श्री . रविंदरसिंग मनमोहनसिंग आनंद अ-२०२, सी -गुल अपार्टमेंट, कृष्णा टाऊनशिप, अंबाडी रोड , वसई रोड (प. ) 
८० सौ. सरिता नेल्सन लोबो १५, हेलेना अपार्टमेंट , माणिकपूर , चुळणे रोड , वसई (प.) 
८१ श्री . नवीनचंद्र मोहनलाल मजीठीया सी - २०९, धुरीसदन , विद्या मंदिर मार्ग, अंबाडी रोड , वसई (प.) 
८२ श्री. अॅलन जोसेफ मिनेजीस नौपाडा सेवा मंडळासमोर , माणिकपूर , नौपाडा , वसई (प.) 
८३ सौ . अनुराधा राहुल भोसले ई-३०३ , आनंद पार्क , बहामपूर , वसई (प.) 
८४ श्री. थॉमस एडवर्ड डिसोजा माणिकपूर तलावाजवळ, माणिकपूर , वसई (प. ) 
८५ डॉ . श्री. सुधीर दत्तात्रय वाढे सी - २०८, रश्मी को - ऑप . हौ. सो. लि ., कृष्णा टाऊनशिप, अंबाडी रोड, वसई रोड (प. ) 
८६ श्री . प्रितम एल. सी . 

बी -२०८ , आशियाना को - ऑप. हौ . सो . लि ., ओमनगर , वसई रोड (प . ) 
८७ श्री. धृव कुमार दुबे 

बी -२/ ०६ , ओमसागर अपार्टमेंट, कृष्णा टाऊनशिप , अंबाडी रोड , वसई रोड (प.) 
८८ श्री . अमित चंद्रकांत बाणे बी - ३१३, बलदेव को - ऑप .हौ. सो . लि ., साईनगर , वसई रोड (प.) 
८९ श्री . रविंद्र सिताराम आयरे सी - ३१३ , हॅपी कॅसल को - ऑप . हौ. सो. लि ., साईनगर , वसई रोड ( प.) 
९० श्री . संजय महेंद्र ठक्कर सी - २०३, शांतीवन , वसंत करीमा कॉम्प्लेक्स, अंबाडी रोड, वसई रोड (प. ) 
९१ श्री . रमेश धोंडू जडयार सी -२०३, शांतीवन , वसंत करीमा कॉम्प्लेक्स, अंबाडी रोड , वसई रोड (प.) 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १, २०१४ / भाद्र १०, शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . 


नाव 
(२ ) 


पत्ता 
( ३ ) 


( १ ) 


९२ किरण प्रभाकर जुवेकर १ अ, बिल्डींग नं . २० , कमलसागर , अमोल नगर , उमेळा, नायगांव ( प.) 
९३ श्री . बेनो लॉरेन्स सिरेजो व्हिस्टेरीया बंगला क्र . १, दोस्ती, बहामपूर रोड , वेलंकनी पार्कजवळ, वसई (प.) 
९४ श्री . अनिल पिटर वाझ अॅनालिस बंगलो, जुने बहामपूर , माणिकपूर चर्च जवळ , वसई (प. ) 
९५ श्री . लॉईड पिटर वाझ जुने बहामपूर, फादर निबिओला , माणिकपूर चर्च जवळ, वसई (प. ) 
९६ श्री. विजय किशोर पाटील हनुमान मंदिर रोड,दिवाणमान , ता. वसई (प.) 
९७ सौ . मनिषा सिमॉन पिंटो माणिकपूर चर्च रोड जवळ, ता . वसई (प.) 
९८ श्री. निलेश जयंतीलाल शहा ए-३, घनश्याम पॅलेस , अष्टविनायक गल्ली, ६० फूट रोड, के. टी . व्हिलेज, वसई रोड, ( प. ) 
९९ श्री. मुकेश गणेशलाल जोशी ई- जी २, अरुणोदय नगर, स्टेला, न्यू बहामपूर , जवळ, ता . वसई (प. ) 
१०० श्री . मनोज गोपीनाथ नायर गॅलेक्सी, ए- ३०३, कौल हेरीटेज सिटी , अग्रवाल टाऊनशिप, बाभोळा, वसई रोड (प. ) 
१०१ श्री. लेस्ली मायकल डिसा चुळणेगाव चौक , वसई रोड, ( प. ) 
१०२ श्री . व्हिन्सेट लाजारस मकवाना । बी-१, श्री लॉरेन्स सोसायटी, सुयोगनगर, बाभोळा, चुळणे रोड , वसई रोड , (प. ) 
१०३ श्रीमती कोकीळा मधुसुदन जोशी माधवकृपा, वीरसावरकर नगर , नवघर , वसई रोड (प. ) 
१०४ श्री . उदय द्वारकादास कालिया डी - २ , जय गणेश कृपा को . ऑप. हौ . सो .लि ., आनंद नगर , वसई रोड ( प. ). 
१०५ श्री . अंतोनी टीबाट रॉड्रीग्ज _ यशस्वी , तळमजला, चुळणे रोड, दिवाणमान, वसई रोड (प. ) 
१०६ श्री . ख्रिस्तोफर अंतोनी घोन्सालविस जुने बाहामपूर गाव, फादर आग्नेल रोड, वसई (प.) 
१०७ सौ . गीता कांती मानकर नरेंद्र निवास , जमुनानगर, दिवाणमान गाव, वसई ( प.) 
१०८ श्री. स्वप्नील कमलाकर किणी गौरी , उमेळमान , हनुमान मंदिराजवळ , माणिकपूर चर्च रोड, ता . वसई (प.) 
१०९ श्री. हरिश्चंद्र माणिक पाटील शांती निवास , घर नं . २५, उमेळमान, ता . वसई (प. ) 
११० श्री. रॉकी लॉरेन्स डिसोजा बहामपूर गाव ( जुने), माणिकपूर चर्च रोड, वसई रोड, (प.) 
१११ श्री. राकेश शशिकांत राणे फ्लॅट नं. १, गायत्री अपार्टमेट, पं. दिनदयाल नगर , नवघर , वसई रोड (प. ) 
११२ श्री. विनय फ्रँक मिरांडा कॉन्व्हेंट समोर , चुळणे पुलाजवळ, चुळणे, ता . वसई . (प.) 
११३ श्री . धर्मिल जितेंद्र व्होरा बी - ५०४ , पर्ल अर्पा. राजहन्स ड्रीम , बाभोळा, वसई रोड (प.) 
११४ श्री . शितेश बाघाभाई वाघमशी ए- २०४, श्री शितल को . ऑप.हौ . सो.लि ., मानव मंदिर कॉम्प्लेक्स -१, अंबाडी रोड , वसई ( प. ) 
११५ श्री. निकोलस पॉल मिनेजीस डेजी विला, माणिकपूर , चुळणे रोड , वसई ( प. ) 
११६ श्री . दिनेश बाबन पाटील ४०६, आनंद वाटीका, बहामपूर , वसई (प. ) 
११७ श्री. मणिमरन राजमणिकम बी -३, फ्लॅट नं . ४, दिवाण निकेतन , दिवाणमान, वसई (प. ) 


१३३- वसई विधानसभा मतदार संघ 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


१ श्री. कृष्णा जनार्दन गंगीकर 
२ श्री . ऑस्कर अलबर्ट कोलासो 
३ श्री . राजेश नारायण वर्तक 


गंगीकर निवास, नायगाव कोळीवाडा, नायगाव, ता . वसई . 
वडवली, ता . वसई . 
चाफेवाडी, किरवली, ता . वसई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १, २०१४ / भाद्र १०, शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . 


पत्ता 


नाव 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


४ श्री . जयेश रविंद्रनाथ राऊत घर नंबर ९२० , भंडार आळी, खोचिवडे, ता . वसई. 
५ श्रीमती डेल्मा सिलव्हेस्टर डिकूना नानठी वाडी , मुळगाव, ता . वसई. 
६ श्री . ऑस्कर अंतोनी फर्नांडिस सत्मे व्हिलेज , सेंट थॉमस चर्चच्या मागे, सांडोर , ता . वसई . 
७ श्री . अजित मधुसुदन राऊत खराळे , बंगली, नाका, सांडोर, ता . वसई . 
८ श्री . शैलेश दिपक ठाकूर भंडारआळी, आक्टण, ता . वसई . 
९ श्री . तेजस किशोर वर्तक मातृछाया , देवाळे, ता. वसई . 
१० श्री . आशिष भालचंद्र राऊत भंडारआळी, गिरीज , ता . वसई. 
११ प्राचार्य नाझरेथ जॉन मिस्किटा सातोडी नाका, गिरीज, ता . वसई . 
१२ श्री . चंद्रशेखर नाना ठाकूर ९अ, न्यू प्रिती को . ऑ. हौ . सो ., होळी , वसई , ता . वसई. 
१३ श्री . निलेश जगन जाधव गाय तलाव, बोणे, मर्सीस, ता . वसई . 
१४ श्री. प्रशांत अनंत पाटील बाबोडी वाडी, पाटील स्टॉप, रानगाव रोड , वसई, ता . वसई. 
१५ श्री. नवनीत रामचंद्र मेहेर मातृपितृ छाया, हनुमान आळी, रानगाव , ता. वसई . 
१६ श्री . अमरीश हरीष पाटील दामोदर जगू पाटील मार्ग , सागरशेत, मांडलई, ता. वसई . 
१७ श्री . रोहन रविंद्र जांभेकर ब्लॉक नं . २, राधाकृष्ण सोसायटी, ब्राह्मण आळी, पापडी , ता. वसई. 
१८ श्री . खालीद युसुफ नाकीद मुस्लिम मोहल्ला, जामा मस्जिद जवळ, पापडी, ता . वसई . 
१९ सौ . उजमा दिलदार पीरखान पीरखान विला , खारखंडी मोहल्ला, पापडी , ता . वसई . 
२० श्री . प्रशांत चंद्रकांत घुमरे वृंदावन , डिसोजा हॉस्पिटल जवळ, रमेदी, ता. वसई. 
२१ श्रीमती अर्चना उमेश आर्ते पितृछाया, बाजारपेठ , ता . वसई. 
२२ श्री. देवेंद्र दिगंबर सामंत अ- १०१, व्यंकटेश अपार्टमेंट, भास्करआळी, वसई , ता. वसई. 
२३ श्री . विनायक सुभाष पंडीत अ- २०४ , रामबाग सोसायटी नं . २, पार नाका, वसई , ता. वसई. 
२४ श्री. रॉबिन पिटर रिबोलो लाईप, धमामी वाडी, वसई , ता. वसई. 
२५ श्री. सुभाष हरी गोरक्ष हरि निवास, सुतार आळी, तामतलाव , वसई , ता. वसई . 
२६ श्री. प्रदीप देविदास गवळी बी -२०६, लक्ष्मी निवास , गौळवाडा, वसई, ता . वसई. 
२७ श्री . अंजुम हसन पटेल हाऊस नंबर १६६, गौसिया मस्जिद जवळ, कोळीवाडा, वसई , ता . वसई. 
२८ श्री. छोटूमियां बिसमिल्ला शेख रूम नं. ३, तस्लिम पॅलेस, मुसाजी गल्ली, वसई , ता . वसई . 
२९ श्री . अकील रईस अमरोही अमरोही हाऊस, जुने मटन मार्केट जवळ , कोळीवाडा , वसई, ता. वसई. 
३० श्री. सनिल विनायक मोसेकर मातृश्रेय अपार्टमेंट, झेंडा बाजार , वसई, ता . वसई. 
३१ श्री . प्रशांत सुरेंद्र परुळेकर परुळेकर निवास, हेटकर आळी, वसई, ता . वसई. 
३२ सौ . सीम्पल आनंद मस्तान वसई कोळीवाडा , पाचूबंदर , वसई, ता. वसई . 
३३ श्री . आत्माराम नारायण खाटेकर । शिव गल्ली, पाचू बांदर , वसई, ता. वसई . 

( खाटीक ) 
३४ श्री . राहुल मधुकर चाफेकर जी-१, अमेय सोसायटी , वर्तक वाडा , हाथी मोहल्ला रोड, वसई, ता . वसई. 
३५ श्री . रमेश सर्वोत्तम शेणॉय डी - १०१ , पंत नगरी, रमेदी, वसई, ता. वसई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १, २०१४ / भाद्र १०, शके १९३६ 


अनुसूची - समाप्त 


अ . क्र . 


पत्ता 


नाव 
( २ ) 


( ३ ) 


३६ श्री. निलेश निर्मलकुमार जैन 
३७ श्री . अजय अमृतलाल शहा 
३८ श्री . विजय नारायण वर्तक 
३९ सौ .हर्शाली वृणाल पाटील 
४० श्री. लक्ष्मण कोळशिराम डोंगरे 
४१ श्री. राकेश भास्कर पाटील 
४२ श्री. पुरुषोत्तम हरिश्चंद्र कुडू 
४३ श्री. प्रकाश भालचंद्र मेहेर 
४४ श्री . अजय लिलाधर पाटील 
४५ नूतन दिनेश आस्कर 
४६ जॉरलीना सायमन मुझैलो 
४७ मिनल नितीन सावे 
४८ श्री . कल्पेश गजानन मेहेर 
४९ श्री .किशोर किसन प्रभावळकर 
५० श्री. चार्ल्स फ्रान्सिस गावद्या 
५१ श्री . महेश रामचंद पाटील 
५२ श्री . मनिष विश्वनाथ भोईर 


भिष्म , मास्टर दत्ताराम नगरी, प्रभुआळी, वसई , ता. वसई. 
बी -१०३, आकांक्षा सोसायटी , साईनगरच्या मागे, वसई रोड , ता. वसई . 
भादोडी, गिरीज , वसई, ता . वसई . 
पोंडै वाडी, मुळगाव , ता . वसई. 
सुमेध, महालक्ष्मी मंदिर रोड, टिवळीवाडी, वसई, ता . वसई. 
मु . खंबाळा , पो. अर्नाळा , ता. वसई . 
मु. पो. मुक्कामपाडा, अर्नाळा, ता . वसई. 
गुरुकृपा, किल्ला रोड, अर्नाळा, ता. वसई. 
घर नं . २४०९ , आईबंगला , आगाशी टेंभीपाडा, विरार (प.). 
एकता नगर , भाटीबंदर, आगाशी, ता . वसई . 
सी लवर्स, खारोडी , आगाशी, ता . वसई . 
बी -२, ए- ४३, गोपाल गणेश नगर, उंबरगोठण, ता . वसई . 
नवापूर मोठा महलपाडा, पो . आगाशी, ता . वसई . 
१२१, आगाशी , बाजारपेठ नाका , ता. वसई . 
मातृश्रम निवास, मु. पो. अर्नाळा, फातिमा माता रोड , ता. वसई . 
मु .पो. अर्नाळा , घसपाडा, ता . वसई. 
जिवदानी कृपा, मुक्कामपाडा , पो . अर्नाळा, ता . वसई. 


पालघर , 


अभिजीत बांगर, 
जिल्हादंडाधिकारी, पालघर. 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


